RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक १४] सोमवार, मार्च ९१, २०२१/फाल्गुन Yo, शके १९४२ [| पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० 








असाधारण क्रमांक २० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ तथा जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निवडणूक - २०२१ 
(नियम १२ व १३ पहा) 


क्रमांक ईएलएन/डी-४/वक्फ निवडणूक/ अधिसूचना/२०२१.- वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम १३ व १४ नुसार महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ (निवडणूक घेणे) नियम, २००० च्या नियम १३ च्या अधिनतेने 


मी, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, “ महाराष्ट्र राज्य बक्फ मंडळ * या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या मंडळाच्या निवडणुकीसाठी कलम १४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) (दोन), तसेच नियम १३ मधील तरतुदीनुसार 


खालील नमूद केलेल्या गणाच्या, दोन सदस्यांच्या निवडणुकीच्या विविध टप्प्याच्या तारखा पुढील अनुसूचीमध्ये अधिसूचीत करीत आहे : - 


























अनुसूची 
अ.क्र. वांचन गण तरतूद निवडून द्यावयाची सदस्य संख्या 
१. | महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम कलम १४ (2) (ब) (दोन) 2 HF 
विधानमंडळ सदस्य. 
१. | निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्धीचा दिनांक दिनांक -०१/०३/२०२१ (सोमवार) 
२. | नामनिदेशन पत्र दाखल करण्यासाठी शेवटची antag, वेळ व | दिनांक - ०८/०३/२०२१ (सोमवार) 
नामनिर्देशन पत्र प्राप्त ब दाखल करणेचे स्थळ. सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० 


निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बक्‍्फ मंडळ तथा 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी दालन, जुने जकात घर, 
शहिद भगतसिंग रोड, मुंबई Yoo ००१. 

३. | नामनिदेशन पत्राच्या पडताळणीची (छाननी) तारोख, वेळ व | दिनांक ०९/०३/२०२१ (मंगळवार) 

स्थळ. सकाळी ११-०० वाजल्यापासून 

निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ तथा 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी दालन, जुने जकात घर, 
शहिद भगतसिंग रोड, मुंबई ४०० ००१, 

४. | नामनिदेशन पत्र मागे घेण्याची अंतम तारीख, वेळ व स्थळ | दिनांक १०/०३/२०२१ (बुधवार) 

सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० 

निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य TH मंडळ तथा 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी दालन, जुने जकात घर, 
शहिद भगतसिंग रोड, मुंबई ४०० ००१, 























भाग एक (को.वि.पु.)-२०-१ (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १, २०२१/फाल्गुन Yo, शके १९४२ 





ष्‌. आवश्यक असल्यास मतदान ज्या तारखेस घेण्यात येईल ती | दिनांक - २२/०३/२०२१ (सोमवार) 

तारीख, वेळ व स्थळ. सकाळी ८-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे समिती सभागृह, 
जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, मुंबई ४०० ००१ 








६. मतमोजणीची तारीख व वेळ दिनांक २३/०३/२०२१ (मंगळवार) 
सकाळी ८-०० वाजल्यापासून. 
ga | मतमोजणीची जागा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ तथा 


जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी दालन, जुने जकात घर, 
शहिद भगतसिंग रोड, मुंबई ४०० 008, 
७. ज्या तारखेपूवी निवडणुकोची प्रक्रिया पूर्ण होईल ती तारीख | दिनांक ३१/०३/२०२१ (बुधवार) 




















टीप :- 
१. नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याची सुरुवात दिनांक १ मार्च २०२१ (सोमवार) ते दिनांक ८ मार्च YR’ (सोमवार) सकाळी ११-०० ते 
दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) निवडणूक निर्णय अधिकारी ब सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात 
स्वीकारली जातील. 
२. मतदान संपल्यानंतर मतपेट्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी मतमोजणीसाठी जाहीर केलेल्या ठिकाणी ठेवण्यासाठी आणण्यात 
येतील. 


राजीव निवतकर, 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, 
मुंबई, महाराष्ट्र राज्य बक्फ मंडळ तथा 
दिनांक २३ HAART २०२१. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर. 


Rule 13 for the election of the Maharashtra State Board of Wakf, | am the Returning Officer and District 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १, २०२१/फाल्गुन Yo, शके ९१९४२ 


BY THE RETURNING OFFICER, MAHARASHTRA STATE 
WAKF BOARD AND COLLECTOR, MUMBAI CITY 


MAHARASHTRA STATE WAQF BOARD ELECTION - 2021 


(See rules 13 and 14) 


No. ELN/D-4/Wakf Election/2021.—According to section 13 and 14(1)(b)(ii), of the Wakf Act, 
1995, the Maharashtra State Board of Wakf ( conduct of election ) Rules, 2000, in accordance with the 


Collector, Mumbai City intimating through this that, for the election of the Board known as “Maharashtra 


State Wakf Board ’ in accordance with the provisions of the said act and of the rules, the Electoral 
College, for the election of 2 members the schedule to elect members notified below :— 












































Index 
Sr. Electoral College Provision The number of members to be elected 
No. 
1. | Muslim Members of Maharashtra | Wakf Act, 1995, 2 members (two) 
State Legislature. Section 
14(1)(b)(ii) 
Publication Date of election Date 01/03/2021, (Monday) 
2. |The last date for _ filling | Date 08/03/2021, (Monday) 
nomination paper 11-00 a.m to p.m. 3-00 
Place of receipt of the | Returning Officer, Maharashtra State Board of Wakf and 
nomination paper. District Collector, Mumbai City, Collector Office, 
Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Road, 
Mumbai 400 001. 
3. | Nomination paper verification | Date 09/03/2021, (Tuesday) 11-00 a.m. 
(scrutiny) date, time and Place. Returning Officer, Maharashtra State Board of Wakf and 
District Collector, Mumbai City, Collector Officer 
Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Road, 
Mumbai 400 001. 
4. |The last date time and place for | Date 10/03/2021, (Wednesday) 
withdrawing the nomination. From 11-00 a.m. to 3-00 p.m. 
Returning Officer, Maharashtra State Board of Wakf and 
District Collector, Mumbai City, Collector Office, 
Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Road, 
Mumbai 400 001. 
5. | The election date time and place | Date 22/03/2021, (Monday) 
if required. From 08-00 a.m. to 05-00 p.m. 
Office of the District Collector, Mumbai City, 
Ground Floor, Committee Hall, Old Custom House, Shahid 
Bhagat Singh Road, Mumbai 400 001. 
a Date and time of counting of | Date 23/03/2021, (Tuesday) 





votes. 





From 08-00 a.m. 











v महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९१, २०२१/फाल्गुन १०, शके १९४२ 





6 | Counting place Returning Officer, Maharashtra State Board of Wakf 
A. and District Collector, Mumbai City, Collector Office, 
Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Road, 
Mumbai 400 001. 








7. | Date before which date of | Date 31/03/2021, (Wednesday). 
election process’ will be 
completed. 











Note :— 


1. The Starting date of acceptance of nomination papers in the office of the Returning Officer and 
District Collector, Mumbai City or Designated Asst. Returning Officer is date 1st March 2021 
(Monday) to 8th March 2021 at 11-00 a.m. to 3-00 p.m. (excluding holidays). 

2. After the poll ends, the ballot box will be brought to the electoral office as declared by Returning 
Officer to be kept in place for the counting of votes. 


RAJEEV NIVATKAR, 
Returning Officer, 
Mumbai, Maharashtra State Wakf Board 
dated 23rd February 2021. and Collector, Mumbai City. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 





